धर्मादाय रुग्णालयातील आरक्षित खाटा निर्धन 
व दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी पारदर्शक 
पध्दतीने उपलब्ध करुन देण्याकरिता गठीत 
जिल्हास्तरीय समितीवर नामनिर्देशित 
सदस्यांची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समिती २५२४/ प्र. क्र.१९/का.१५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १४ मार्च, २०२४ 


संदर्भ :- 
१) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. लवेसु - २०१०/७३(११/का.१५, 
दिनांक २२/०७/२०१०. 
२) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. समिती - २५२३/प.क्र.५८/का.१५, 
दिनांक ३१/१०/२०२३ 
प्रस्तावना - 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० च्या कलम ४१ अअ मधील तरतुदी व 

त्यानुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका (पीआयएल) क्रमांक ३१३२/२००४ मध्ये 
दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार निर्धन व दुर्बळ घटकांतील रुग्णांवर मोफत व सवलतीच्या दराने वैद्यकीय 
उपचार मिळण्याकरीता योजना तयार केलेली आहे. त्यानुसार प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयाने त्यांच्या 
रुग्णालयातील एकूण कार्यान्वीत खाटांपैकी १० टक्के खाटा निर्धन रुग्णांवर मोफत उपचार 
करण्यासाठी व १० टक्के खाटा दुर्बल घटकांतील रुग्णांवर सवलतीच्या दराने उपचार करण्यासाठी 
राखून ठेवणे या रुग्णालयांना बंधनकारक आहे. 
२. धर्मादाय रुग्णालयात निर्धन व दुर्बळ घटकांतील रुग्णांसाठी आरक्षित खाटा पारदर्शी पध्दतीने 
निर्धन व दुर्बळ घटकांतील रुग्णांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी विधि व न्याय विभागाच्या संदर्भ क्रमांक 
२ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. राज्यस्तरीय 
विशेष मदत कक्षास सहाय्य करण्यासाठी विधि व न्याय विभागाच्या संदर्भ क्रमांक१ येथील शासन 
निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आळेली जिल्हास्तरीय समिती पुनर्गठीत करण्यात आली आहे. सदर 
समितीवर जिल्ह्यातील मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, जिल्ह्यातील वैद्यकीय क्षेत्रातील एक 
समाजसेवक, जिल्ह्यातील वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ यांची नियुक्‍ती मा. मंत्री (विधि व न्याय) यांच्या 
मान्यतेने करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर नियुक्त्या करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती २५२४/ प्र. क्र.१९/का.१५ 


शासन निर्णय :- 


विधि व न्याय विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या 
जिल्ह्याच्या जिल्हास्तरीय समितीवर जिल्ह्यातील मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांची सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे. जिल्ह्यातील वैद्यकीय क्षेत्रातील समाजसेवक यांची विवरणपत्र “ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित 
जिल्ह्याच्या जिल्हास्तरीय समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच 
जिल्ह्यातील वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ यांची संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हास्तरीय समितीवर विवरणपत्र 
“क” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सर्वजिल्हाधिकारी यांनी हे आदेशा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१४१७४५०२३५१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SAC H | N DATTATRAY Oi No“ GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘LAW AND JUDICIARY 


dfa9286e853c34189e26ebd 1a3269922795be91b9 1 db82bbcf! be30bf50 
8940, postalCod. 


2, st=I hi 
serialNumber=E05FA2414338E474DEC2619F41ECED734729CF2B4D0766399F4E 
7F1E3201D9F8, cn=SACHIN DATTATRAY KASTURE 
Date: 2024.03.14 17:56:53 +05'30' 


(सचिन द. कस्तुरे) 
अवर सचिव (विधि), महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राज भवन, मलबार हिल, मुंबई 
) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा.उपमुख्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 


vo 


qo) aT. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई, 
११) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
१२)मा. धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३)सर्व धर्मादाय सह आयुक्त, (धर्मादाय आयुक्त, मुंबई यांचेमार्फत) 
१४)सर्व सहायक धर्मादाय आयुक्त, (धर्मादाय आयुक्त, मुंबई यांचेमार्फत) 
) 
) 
) 


१५) कक्ष प्रमुख, राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्ष, मंत्रालय, मुंबई, 
१६) सर्व संबंधित रुग्णालये (धर्मादाय आयुक्त, मुंबई यांचेमार्फत) 
१७) निवडनस्ती (का.१५) 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती २५२४/ प्र. क्र.१९/का.१५ 


परिशिष्ट - “अ 
जिल्हास्तरीय समितीवर नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करावयाच्या मा. विधानसभा सदस्य व 
मा. विधान परिषद सदस्य यांची नावे. 


2: प्रशासकीय विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य यांचे 
अ जिल्हा नवि 
विभाग नाव 
१) कोकण a मा. श्री. प्रसाद लाड, विधान परिषद सदस्य 
मुंबई शहर = 
मा. श्री. कालिदास , विधानसभा सदस्य 
sag मा. श्रीम. मनिषा चौधरी, विधानसभा सदस्य 
मुंबई उपनगर 
मा. श्री. राम कदम, विधानसभा सदस्य 
me मा. श्री. निरंजन डावखरे, विधान परिषद सदस्य 
ठा । 
मा. श्री. संजय केळकर, विधानसभा सदस्य 
पालघर मा. श्री. श्रीनिवास वनगा, विधानसभा सदस्य 
मा. श्री. प्रशांत ठाकूर, विधानसभा सदस्य 
रायगड 
मा. श्री. महेश बालदी, विधानसभा सदस्य 
रत्नागिरी मा. श्री. योगेश कदम, विधानसभा सदस्य 
सिंधुदुर्ग मा. श्री. नितेश राणे, विधानसभा सदस्य 
२) पुणे पग मा. श्रीम. माधुरी मिसाळ, विधानसभा सदस्य 
पु 
मा. श्री. सिद्धार्थ शिरोळे, विधानसभा सदस्य 
se मा. श्री. सुधीर गाडगीळ, विधानसभा सदस्य 
सांगली नळे 
मा. श्री. गोपीचंद पडळकर, विधान परिषद सदस्य 
मा. श्री. जयकुमार गोरे, विधानसभा सदस्य 
सातारा aaahie 
मा. श्री. शिवेंद्रसिह राजे भोसले, विधानसभा सदस्य 
गोजर मा. श्री. सचिन कल्याणशोट्टी, विधानसभा सदस्य 
लापूर 
मा. श्री. राम सातपुते, विधानसभा सदस्य 
मा. श्री. प्रकाश आबीटकर, विधानसभा सदस्य 
कोल्हापूर =<" 
मा. श्री. राजेंद्र यड्रावकर, विधानसभा सदस्य 
३) नाशिक व का मा. श्री. राहूळ आहेर, विधानसभा सदस्य 
नाशिक 
मा. श्रीम. सीमा हिरे, विधानसभा सदस्य 
मा. श्री. राम fare, विधान परिषद सदस्य 
अहमदनगर 
मा. श्रीम. मोनिका राजळे, विधानसभा सदस्य 
जळगांव मा. श्री. संजय सावकारे, विधानसभा सदस्य 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती २५२४/ प्र. क्र.१९/का.१५ 


मा. श्री. मंगेश चव्हाण, विधानसभा सदस्य 


मा. श्री. जयकुमार रावल, विधानसभा सदस्य 


धुळे 
मा. श्री. काशिराम पावरा, विधानसभा सदस्य 
| मा. श्री. राजेश पाडवी, विधानसभा सदस्य 
नंदुरबार 
मा. श्री. अमरीष पटेल, विधान परिषद सदस्य 
४) | छत्रपती छत्रपती मा. श्री. हरीभाऊ बागडे, विधानसभा सदस्य 
संभाजीनगर संभाजीनगर — 
संभाजीनगर ।मा. श्री. प्रशांत बंब, विधानसभा सदस्य 
मा. श्री. बबनराव लोणीकर, विधानसभा सदस्य 
जालना 
मा. श्री. नारायण कुचे, विधानसभा सदस्य 
जा मा. श्री. लक्ष्मण पवार, विधानसभा सदस्य 
ड 
मा. श्रीम. नमिता मुंदडा, विधानसभा सदस्य 
मा. श्रीम. मेघना साकोरे- बोर्डीकर, वि. स.स. 
परभणी 
मा. श्री. राहुल पाटील, विधानसभा सदस्य 
हिंगोली मा. श्री. तानाजी मुटकुळे, विधानसभा सदस्य 
T 
मा. श्री. संतोष बांगर, विधानसभा सदस्य 
= मा. श्री. भिमराव केराम, विधानसभा सदस्य 
नांदेड 
मा. श्री. तुषार राठोड, विधानसभा सदस्य 
मा. श्री. संभाजी पाटील- निलंगेकर, विधानसभा 
लातूर सदस्य 
मा. श्री. अभिमन्यू पवार, विधानसभा सदस्य 
मा. श्री. राणा जगजितसिंह पाटील, विधानसभा 
धाराशिव सदस्य 
मा. श्री. ज्ञानराज चौगुळे, विधानसभा सदस्य 
4) अमरावती मा. श्री. प्रताप अडसड, विधानसभा सदस्य 
अमरावती 
मा. श्री. रवि राणा, विधानसभा सदस्य 
मा. श्रीम. श्वेता महाळे, विधानसभा सदस्य 
बुलढाणा - 
मा. श्री. संजय कुटे, विधानसभा सदस्य 
मा. श्री. रणधीर सावरकर, विधानसभा सदस्य 
अकोला 


मा. श्री. हरिश पिंपळे, विधानसभा सदस्य 


यवतमाळ मा. श्री. अशोक उईके, विधानसभा सदस्य 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती २५२४/ प्र. क्र.१९/का.१५ 


मा. श्री. मदन येरावार, विधानसभा सदस्य 


मा. श्री. लखन मलिक, विधानसभा सदस्य 


वाशिम 
मा. श्री. निलय नाईक, विधान परिषद सदस्य 
&) नागपूर मा. श्री. मोहन मते, विधानसभा सदस्य 
नागपूर 
मा. श्री. प्रवीण दटके, विधान परिषद सदस्य 
व्य मा. श्री. समीर कुणावार, विधानसभा सदस्य 
वध 


मा. श्री. पंकज भोयर, विधानसभा सदस्य 


मा. श्री. किर्तीकुमार (बंटी) भांगडीया, विधानसभा 
चंद्रपूर सदस्य 
मा. श्री. किशोर जोरगेवार, विधानसभा सदस्य 


मा. श्री. विनोद अग्रवाल, विधानसभा सदस्य 


गोंदिया ae 
मा. श्री. विजय , विधानसभा सदस्य 
| मा. श्री. नरेंद्र भोंडेकर, विधानसभा सदस्य 
भंडारा 
मा. श्री. राजू कारेमोरे, विधानसभा सदस्य 
मा. श्री. कृष्णा गजबे, विधानसभा सदस्य 
गडचिरोली 


मा. श्री. देवराव होळी, विधानसभा सदस्य 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती २५२४/ प्र. क्र.१९/का.१५ 


परिशिष्ट - “ब” 
जिल्हास्तरीय समितीवर नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करावयाच्या वैद्यकीय क्षेत्रातील 


समाजसेवकांची नावे. 


अ.क्र विभाग जिल्हा समाजसेवकांचे नाव 
न) कोकण मुंबई हाहर श्री. कविराज चव्हाण 
मुंबई उपनगर श्री. निमेश सुमती 
ठाणे अँड. प्रितेश बुरूड 
पालघर ah fore ag 
रत्नागिरी श्री.राजेश विनायक सावंत 
रायगड श्री. मंगेश वांगे 
सिंधुदुर्ग श्री. महेश खोत 
%) पुणे पुणे श्री. सिद्धार्थ गिरमे 
सोलापूर श्रीमती कविता चव्हाण 
सांगली श्रीमती नंदिनी पांडुरंग पाटील 
कोल्हापूर श्री. ओंकार देडापांडे 
सातारा श्री. गणेश शाशिकांत मेळावणे 
र नाशिक नाशिक श्री. स्वप्नील ननवरे 
अहमदनगर श्री. गिरीष कुलकर्णी 
जळगांव श्री. अरविंद देशमुख 
धुळे श्री.समीर पाटील 
नंदुरबार श्री.चंद्रकांत भोई 
४ छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर | श्री.गणेझ मुऱ्हे 
बीड श्री. अनिकेत लोहिया 
नांदेड श्री.केलास खसावत 
लातूर श्री. माधव बावगे 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती २५२४/ प्र. क्र.१९/का.१५ 


धाराशीव श्री. विजयकुमार सांगळे 
जालना श्री. यशवंत वाकुडकर 
परभणी श्री. हनुमानदास वैष्णव 


हिंगोली श्री. निनाजी काडीलकर 


रि नागर नागपूर श्री. रितेश रमेशराव गावंडे 
चंद्रपूर श्री. सागर मोहन खडसे 
वर्धा श्री. सुमित वानखेडे 
भंडारा श्री. पृथ्वीराज शोंडे 
गोंदिया श्री. विजय बाहेकर 
गडचिरोली अँड. प्रमोद बोरावार 
६) अमरावती अकोला डॉ. धर्मपाल सत्यपाल चिंचोलीकर 
अमरावती अँड. किशोर देशपांडे 


बुलढाणा श्री. विनोद सिताफळे 


यवतमाळ fl Aes पवार 


वाशिम श्री. अशोक विनायक सांगळे 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती २५२४/ प्र. क्र.१९/का.१५ 


परिशिष्ट - “क 
जिल्हास्तरीय समितीवर नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करावयाच्या वैद्यकीय क्षेत्रातील 
तज्ञ डॉक्टर यांची नावे. 


अ.क्र विभाग जिल्हा तज्ञ डॉक्टरांचे नाव 
9) कोकण डॉ.तात्याराव लहाने 
मुंबई शहर - 
डॉ. गौतम भन्साळी 
डॉ. संयम गडकरी 
मुंबई उपनगर - 
डॉ. चासनल राठोड 
डॉ. विष्णु बावणे 
ठाणे 
डॉ. राहुल कुलकर्णी 
डॉ. राजेंद्र तिवारी 
पालघर 
डॉ. अर्चना हेमंत जोशी 
डॉ. सुधीर भोळे 
रायगड 
डॉ. अरूणकुमार भगत 
डॉ. अमित उल्हास ताठरे 
रत्नागिरी 
डॉ. विनोद जोशी 
डॉ. राजाराम चव्हाण 
सिंधुदुर्ग 
डॉ. संजय निरगुडकर 
पुणे 2 
2) पु डॉ. बाळासाहेब हरपाळे 
पुणे 
डॉ. स्वप्निल पाटील 
डॉ. रविंद्र आरळी 
सांगली =a 
डॉ. सुनिल शिंत्रे 
डॉ. सुनिता पवार 
सातारा 
डॉ. संदिप श्रोती 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती २५२४/ प्र. क्र.१९/का.१५ 


डॉ. संतोष अडके 
सोलापूर 
डॉ.प्रतापसिंग घाडगे 
डॉ. आप्पा पाटील 
कोल्हापूर 
डॉ. किरण भिंगार्डे 
३ नाशिक डॉ. वैभव महाले 
नाशिक 
डॉ. प्रशांत पाटील 
डॉ. अशोक इथापे 
अहमदनगर 
डॉ. सुहास शंकरराव घुले 
डॉ. धर्मेंद्र पाटील 
जळगांव ह 
डॉ. Raat पाटील 
डॉ. योगेश पाटील 
धुळे र 
डॉ. अतुल बडगुजर 
डॉ. Weal पाटील 
नंदुरबार 
डॉ. राहुल पाटील 
४) Pec kle Pas डॉ. उज्वला दहिफळे 
संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर 
डॉ. श्रीरंग देशपांडे 
डॉ. स्वप्निल मंत्री 
जालना base 
डॉ. संदिप चोपडे 
डॉ. अभय वनवे 
बीड ae 
डॉ. संदिप थोरात 
डॉ. मनोज पोरवाल 
परभणी 
डॉ. मंजुषा नरवाडकर 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती २५२४/ प्र. क्र.१९/का.१५ 


डॉ. सचिन बागडिया 
हिंगोली 
डॉ. रामदेव अग्रवाल 
डॉ. सचिन उमरेकर 
नांदेड ae 
डॉ. व्यंकटेश Has 
डॉ. बाळासाहेब पाटील 
लातूर 
डॉ. अशोक लक्ष्मण कुकडे 
डॉ. प्रशांत पवार 
धाराठिव 
डॉ. मनोज घोगरे 
4) अमरावती डॉ. अविनाश चौधरी 
अमरावती - 
डॉ. अविनाठा सावजी 
डॉ. प्रशांत राठोड 
बुलढाणा कु 
डॉ. प्रकाश गुप्ता 
डॉ. राजेश अग्रवाल 
अकोला 
डॉ. अलका महेंद्र ताम्हणे 
डॉ. प्रशांत चक्करवार 
यवतमाळ हादरा 
डॉ. संजीव जोशी 
डॉ. चंद्रकांत भिमराव घुगे 
वाशिम 
डॉ. विवेक विश्वनाथ माने 
नागपूर a 
9) a डॉ. राजेश मुरकुटे 
नागपूर 
डॉ. गिरीष चरडे 
डॉ. किशोर फाळे 
वर्धा ह 
डॉ. अरूण पावडे 
चंद्रपूर डॉ. किरण carats 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती २५२४/ प्र. क्र.१९/का.१५ 


डॉ. INE सळफळे 


गोंदिया 


डॉ. सुरेडा बाहेकर 


डॉ. संजय भगत 


भंडारा 


डॉ. उल्हास बुराडे 


डॉ. रत्नाकर बांडेबुचे 


गडचिरोली 


डॉ. ओमप्रकाठऱा नाथाडे 


डॉ. आरती बंग 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


